प्रकल्पबाधित व्यक्‍तींकरिता (पीएपी) पर्यायी 
सदनिकांच्या संदर्भात धोरण ठरविण्याकरिता 
स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलास 
(टास्क wre) शासनास शिफारशी सादर 
करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- याचिका - २०२३/प्र.क्र.२२०/झोपनि-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ :- १) शासन समक्रमांक दि.२२.११.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय. 
२) सदस्य सचिव, कृती दल यांचे दि.२६.१२.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


पीएपी सदनिकांच्या संदर्भात धोरण ठरविण्याकरिता शासनास शिफारशी 
करण्यासाठी श्री. दिलीप भोसले, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिश, मा. उच्च न्यायालय, अलाहाबाद 
यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्रमांक १ येथील दि.२२.११.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदरहू कृती दलाने १ महिन्यात 
शासनास शिफारशी सादर करावयाच्या होत्या. आता, संदर्भ क्रमांक २ येथील पत्रान्वये, कृती 
दलास शासनास शिफारशी सादर करण्यासाठी दि.१५.०१.२०२४ रोजीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची 
विनंती करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 


पीएपी सदनिकांच्या संदर्भात धोरण ठरविण्याकरिता झासनास शिफारशी करण्यासाठी 
श्री.दिलीप भोसले, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिडा, मा. उच्च न्यायालय, अलाहाबाद यांच्या 
अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्रमांक १ येथील दि.२२.११.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थापन 
करण्यात आलेल्या कृती दलास (टास्क BA) शासनास शिफारशी करण्यासाठी दि.१५.०१.२०२४ 
रोजीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका - २०२३/प्र.क्र.२२०/झोपनि-२, 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०१०८१४३३४६१८०९ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
S U N | [_ B A B U R AO DN co GOVENENT OF HAHARASHTA c-HOUSNG 


2.5.4.20=6db48f86ab804a2f08a49a53d5dddd92f7dca38c78a21ad05d 
a451e33813593c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=4E35B68528305D98F A8F8D62D295D490751E30D94B 
9E433CB0CC37 14A0098215, cn=SUNIL BABURAO TUMBARE 


Date: 2024.01.08 14:32:48 +05'30' 


(सु. बा. तुंबारे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति :- 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
) मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) मा. मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) कृती दलाचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य यांना माहिती व आवऱ्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
) 

) 

) 

) 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग १ व २ यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई. 


१०)आयुक्‍्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
११)आयुक्‍्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 


१३) निवडनस्ती-(झोपनि-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


